कृषि विभाग (खुद्द), कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय 
विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय तसेच कृषि 
आयुक्तालय, पुणे यांना सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षामध्ये राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविण्यास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणे व रु. ८० लाख निधी 
वितरीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -०६२०/प्र.क्र. ७५/१४-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - १५ मार्च, २०२१ 
संदर्भ :-१) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र ६४/अर्थ-३, दिनांक १६/०४/२०२०. 
२) संचालक, आत्मा, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.संप्र/ई-गव्हर्नन्स/ 3३४५१२७८२/ 
२४३/२०२०, दिनांक ०९/०९/२०२०. 

प्रस्तावना :- 

कृषि व पदुम विभागाचे (खुद्द), मंत्रालय तसेच कृषि आयुक्तालय व अखत्यारितील कार्यालयांचे 
संगणकीयद्ृष्ट्या बळकटीकरण व्हावे यासाठी राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते. कृषि 
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग (खुद्द) व कृषि आयुक्‍तालयामार्फत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत 
विविध उपक्रम राबविण्यात येतात, तसेच विविध उपक्रमांचे नियोजन करण्यात येते. सदर योजनेंतर्गत राज्य 
शासनातर्फे दरवर्षी ठराविक रक्‍कम मंजूर करण्यात येते व सदर मंजूर झाळेली रक्‍कम कृषि विभाग (खुद्द) तसेच कृषि 
आयुक्तालय, पुणे यांना विभागून वितरीत करण्यात येते. 

ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना योजनांतर्गत योजना असून सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षामध्ये सदर 
योजनेसाठी (३४५१ २७८२) एकूण रुपये ३५०० लाख अर्थसंकल्पित केले असून राज्यात कोवीड-१९ विषाणूच्या 
साथीमुळे उद्भवलेली समस्या व त्यामुळे राज्याच्या महसूली जमेवर झालेला प्रतिकुल परिणाम विचारात घेऊन वित्त 
विभागाने सन २०२०-२१ मध्ये राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविण्यासाठी आतापर्यंत रु.१४२.६७ लाख निधी 
उपलब्ध करुन दिलेला आहे. त्यापैकी रु. ६२.६७ लाख निधी यापूर्वीच वितरीत केलेला असल्यामुळे सद्य:स्थितीत 
रु. ८० लाख निधी वितरणास उपलब्ध आहे. 


त्यामुळे सन २०२०-२१ मध्ये रु.१४२.६७ लाख रकमेच्या मर्यादेत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची तसेच त्याकरिता उर्वरित रु. co लाख निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

१. कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालयीन कार्यालयांचे व कृषि आयुक्तालय, पुणे व अधिनस्त विविध कार्यालयांचे 
संगणकीयदृष्टया बळकटीकरण करण्यासाठी “राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम” ही राज्य योजना राबविण्यात येत 
असून सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षामध्ये रु.१४२.६७ लाख रकमेच्या मर्यादेत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०६२०/प्र.क्र. ७५/१४-अ, 


२. सन २०२०-२१ मध्ये ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रथम टप्प्यात रु. १४२.६७ लाख 
निधी वितरणास उपलब्ध झालेला आहे. तथापि, वित्त विभागाच्या सहमतीने रु.६२.६७ लाख निधी राज्य 
ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम योजनेंतर्गत मंत्रालय स्तरावर (कृषि व पदुम विभाग खुद्द) दि. १७/०७/२०२० व 
दि.१०/०९/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये वितरीत करण्यात आलेला असल्यामुळे विभागाकडे उपलब्ध 
असलेला उर्वरित रु.८० लाख निधी पुढीलप्रमाणे वितरित करण्यात येत आहे:- 

(रु. लाखात) 
अ.क्र कार्यलय व बाब वितरीत निधी 

आयुक्तालय स्तर 

| . | कनेक्टिव्हिटी - आयुक्तालय स्तरावरील नेटवर्कौग, बीएसएनएल कनेक्टिव्हिटी देयके, १२.०० 
बीएसएनएल (HSS लाईन Up gradation करणे, ब्रॉड बँण्ड सेवा देणेसाठी wi-fi Router व 
तद्‌नुषंगिक साहित्य खरेदी करणे व त्याकरिता आगाऊ देयके अदा करणे. 

2. | हार्डवेअर खरेदी (डेस्कटॉप, प्रिटर, WX, UPS व बटरी, टॅबलेट, स्कनर, ईन्व्हर्टर, 2780501 ५.०० 
cooling system, Cable, Printer Cartage/Tonner refilling, दुरूस्ती व नव्याने खरेदी, Pen 
drive, Hard disk इ.) करणे. 

3. | कृषि विभागाच्या विकसित आज्ञावली इई-परवाना, PITY, महावाटरशेड, ठिबक, रेनफॉल, १८.०० 
पैसेवारी, क्रॉपवॉच, वेबसाईट, महावेध व इतर आज्ञावली Cloud Platform वर shift करणेसाठी 
आवर्यक खर्च करणे. 

४. | आयुक्तालय स्तरावरील IT 061 निर्मिती (तांत्रिक मनुष्यबळ सेवा शुल्क) व त्याकरिता आगाऊ ४५.०० 
देयके अदा करणे. 

एकूण ८०.०० 

३. कृषि आयुक्त कार्यालय यांना वितरीत करण्यात रु. Co लाख (रुपये ऐशी लाख फक्त) निधी परिच्छेद क्र. २ मध्ये 
नमूद बाबींसाठी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. या शासन निर्णयान्वये कृषि विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाकरिता रु. ८०.०० लाख (रुपये ऐंशी लाख फक्त) 
निधी वितरीत करण्यात आला असून तो पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२०-२१ करिता अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेल्या तरतुदीतुन खर्ची टाकावा :- 

“मागणी क्र.डी-७ 

३४५१ सचिवालय- आर्थिक सेवा, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
(०२) योजना 


(०२) (०४ ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंमलबजावणी 
(कृषि) (३४५१ २७८२),१७ संगणक खर्च 


. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु.८०.०० लाख निधीचे आयुक्‍त (कृषि) कार्यालयाकरिता 


कोषागारातून आहरण व वितरणासाठी आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी व सहाय्यक संचालक (लेखा-१) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०६२०/प्र.क्र. ७५/१४-अ, 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र ६४/अर्थ-३, दिनांक १६/०४/२०२० नुसार 
विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २८/२०२१/व्यय-१, दि. 
१६/०२/२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सन २०२०-२१ करिता “राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम” या योजनेस अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध झाल्यास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय यथावकाश निर्गमित करण्यात येईल. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१६१५०२०६५४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by Shrikant Chandrakant Andge 


Saker ns 
Chandrakant And ge eur ae ee 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) अवर सचिव (आस्थापन), कृषि व पदुम विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई-३२ 


-0 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

मा.मंत्री (कृषि व फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मा. संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक (फलोत्पादन) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

qo) संचालक (आत्मा) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११) सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) महाळलेखापाल१/२ (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 

१३) वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
) 
) 
) 


Mm LS 0८ wW BN 


nm na ~~ ja jC ~~ — ~~ ~~ 


wen 


१४) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई 
१५) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन ५ वा मजला, मुंबई 
१६) निवडनस्ती (१४-अ कार्यासन) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


